महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
क्रमांकः उसप्र १३२४/प्र.क्र.०५/प्रशा-१ (का-१४) 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०२ फेब्रुवारी, २०२४. 


संदर्भ : 


१. झासन आदेडा क्र.प्रतिनि १०२१/अनौसं-१०/प्र.क्र.१६/का.१४, दि.०८.०२.२०२१. 
२. शासन आदेशा क्र.उसप-१३२२/प्र.क्र.१०९/का.१४, दि.२७.०६.२०२३. 


आदेश 

संदर्भ क्र.१ येथील आदेशान्वये श्री.अजिंक्य वसंत बगाडे, उप सचिव यांची उपायुक्‍त, वसई- 
विरार महानगरपालिका या पदावर प्रतिनियुक्तीने नियुक्‍ती करण्यात आली. त्यानंतर संदर्भ क्र.२ 
येथील आदेशान्वये श्री.बगाडे यांना उप सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येऊन त्यांना अतिरिक्‍त 
आयुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका या पदावर प्रपत्र बढती देण्यात आली. या प्रपत्र बढतीचा 
कालावधी दि.३१.०१.२०२४ रोजी संपुष्टात आलेला आहे. 
२. आता या आदेशान्वये, श्री.अजिंक्य वसंत बगाडे, उप सचिव यांच्या अतिरिक्‍त आयुक्त, 
वसई-विरार महानगरपालिका या पदावरील प्रतिनियुक्‍तीस दि.०१.०२.२०२४ पासून पुढे १ वर्षासाठी 
म्हणजेच दि.३१.०१.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन आदेठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२४०२०२१६१५५९०३०७ हा असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
KIRAN KASHINATH ५००. 


4.20=e87a32115497d05a2e91b08062bea862d1d55f490eb3 11d2f 
0e47e2fa1 faf797, postalCod 


2, st=Mahara: 
H | N D E INumber=9FF022F2E9COF3CODF2FD6BEE75DF 1F6AE3C48080BA 
D7972572EE58C3F741862, ‘KIRAN KASHINATH SHINDE 


Date: 2024.02.02 17:41:01 +05'30' 


(कि. का. शिंदे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे अ.मु.स/प्र.स. 
२. अ.मु.स.(सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
३. अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/ नगर विकास विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
४. आयुक्त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
५. सह/उप सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग/नगर विकास विभाग (नवि-१४), मंत्रालय मुंबई. 
६. श्री.अजिक्य व. बगाडे, अतिरिक्‍त आयुक्‍त, वसई-विरार महानगरपालिका. 
७. निवडनस्ती कार्यासन-१४. 


